सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापात्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च २१ , २७ २०१९ : फाल्गुन / चैत्र ३०-६ , शके १९४०/ १९ ४१ 


[ पृष्ठे -१५ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


पृष्ठे 
२७५ 
ते 


१७ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 

१ ९ 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा ,जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


२७६ 
ते 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


२८६ 


शासकीय अधिसूचना , 

नेमणुका , 

पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अन्वये दि . २९ .०८.२०१८ पासून पुढील ६ महिने कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे . 


विधी व न्याय विभाग 


सदर नियुक्तीस दिनांक ०१.०३.२०१९ पासून पुढील ६ महिन्याचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदार घडेल तोपर्यतच्या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 

देण्यात आली आहे . 
सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती 
व मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन 
राहील . 


२ . 


मादान कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांकः- २७ फेब्रुवारी २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्र.डीजीपी -२५१५/ प्र.क्र .२६३/ का .१४:- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 
१९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि 
मानधन ) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार लातूर 
जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता अॅड . लक्ष्मण नरहरी शिंदे यांची 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर 
शासन अधिसुचना समक्रमांक दि . २६.८.२०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा 
कालावधी संपल्याने शासन अधिसुचना समक्रमांक दि . २७.०८.२०१८ 


३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ 


१२ 


२७५ 


अ.क्र . 


लागु नाही 


२७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार,मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन / चैत्र ३०-६ शके १९ ४० /१९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ०५ पाटसरा मौ . सुरूडी 
२ 

ता.आष्टी, जि.बीड . 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र . ०५ पाटसरा 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील 

सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
अधिसुचना 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 
क्रमांक -प्र.अ./ भुस./ कावि .०४/ २०११.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 

अनुसूची- तीन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

गावाचे नांव : - सुरूडी तालुका :- आष्टी जिल्हाः- बीड 
अधिनियम,२०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 

स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , 

अनुसूची- चार 
महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
१९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 

दिनांक : - १५.०३.२०१९ 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 

ठिकाण : - बीड 

जिल्हाधिकारी बीड करिता 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 

३ 
याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुननिर्धारित केले असल्याचे 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९(१ ) खालील 
याव्दारे घोषीत केले असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 

अधिसुचना 
अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

क्रमांक - प्र.अ./ भुस ./ कावि .०१/ २०१३.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 

असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 

अधिनियम , २०१३(२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
जिल्हाधिकारी कार्यालय ,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान 
अनुसूची - एक 

करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक 
गांवः- पाझर तलाव क्र . ०५ पाटसरा मौ . सुरूडी ता.आष्टी,जि.बीड 

१९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर) 

असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
९ १ 

०-६३ 

अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 

तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
०-५५ 

आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 
३ ९ १ ०-५५ 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
९ ६ 

०-२१ 

१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
९ ६ 

०-२१ 

विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
६ ९ ६ 

०-२१ 

करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
९ ६ 

०-२८ 
८ ९ ६ 

०-२८ 

उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 
९ ६ 

०-३१ 
१० ९ २ 

०-३३ 

याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 


१ 


२ 


९ १ 


४ 


५ 


७ 


९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ :फाल्गुन/ चैत्र ३०-६, शके १९ ४०/ १९ ४१ 


२७७ 


४ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन 

निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांवः- गांव तलाव क्र . ०६ पाटसरा ( तांबडेवाडी) ता.आष्टी, जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२१ ९ 

०-६० 


१ 


२ 


०-६० 


३ 


२१ ९ 
२१९ 
२१ ९ 


०-३६ 


४ 


१-४४ 


५ 


०-१५ 


२१८ 
२१८ 


६ 


०-१५ 


. 


७ 


२१८ 


०-१५ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गांव तलाव क्र . ०६ पाटसरा 


नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १) खालील 

अधिसुचना 
क्रमांक -प्र.अ./ भुस./ कावि.१०० / २००५.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १) व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , 
महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ , दिनांक 
१ ९जानेवारी,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 
याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांव: - गांव तलाव क्र . ०२ धनगरवाडी , ता.आष्टी ,जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
मौजे धनगरवाडी 


ता.आष्टी , जि.बीड . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- गांव तलाव क्र . ०६ पाटसरा 


यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाटसरा (तांबडेवाडी )तालुका आष्टी जिल्हाः- बीड 

स.नं./ ग.नं . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


अ.क्र . 


१ 


७७ 


०-२४ 


२ 


७७ 


०-२० 


३ 


७७ 


0-०७ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


४ 


७७ 


0-१० 


५ 


७८ 


२-४९ 


६ 


७७ 


०-३८ 


मौजे कापसी 


७ 


०-४९ 


४३९ 
४३९ 


८ 


०-४९ 


दिनांक : 

१५.०३.२०१ ९ 


अनुसूची- दोन 


ठिकाण : - बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- गांव तलाव क्र . ०२ धनगरवाडी 

ता.आष्टी , जि.बीड . 


२७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार,मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन / चैत्र ३०-६ , शके १९ ४० / १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गांव तलाव क्र . ०२ धनगरवाडी 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- धनगरवाडी/ कापसी तालुका आष्टी जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गांव:- को.प. बंधारा धिर्डी, मौ . शिराळ,धिर्डी, नांदा ता.आष्टी ,जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
०१ ०६ 

०-२५ 
०२ 

०-३० 
०३ ५२ 

०-२० 
०४ ०५ 

०-३० 


लागु नाही 


०६ 


०५ 


०५ 


०-३० 


०६ 


०५ 


०-२४ 


०७ 


०५ 


0-१४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक :- १५.०३.२०१ ९ 
ठिकाण :- बीड 

जिल्हाधिकारी बीड करिता 


०८ 


०४ 


०-१२ 


० ९ 


०३ 


०-१० 


१० 


०४ 


०-१२ 


११ 


०४ 


०-१२ 


१२ ०४ 

०-१२ 
अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा मौजे धिर्डी, शिराळ ,नांदा 

ता.आष्टी, जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन :- कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा धिर्डी 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव :- धिर्डी/शिराळ / नांदा तालुका आष्टी जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर) 


लागु नाही 


५ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९( १ ) खालील 

अधिसुचना 
क्रमांक -प्र.अ./ भुस ./ कावि.१८/ २०१० - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३(२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१ )व्दारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , 
महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक 
१ ९जानेवारी ,२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम 
१५ च्या पोटकलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे 
याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे 
याव्दारे घोषीत केले असुन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र 
शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ अ -२ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु 
करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


दिनांक : - १५.०३.२०१ ९ 


ठिकाण : - बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


१-४७ 


१-४० 


७ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन / चैत्र ३०-६, शके १ ९४० / १ ९ ४१ २७९ 

त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) भागात 
६ 

सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
शुध्दीपत्रक 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , 
ज्या अर्थी कलम ११ अधिसुचना कृ २०१९/ एलएनक्यु/सिआर/ 

जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
०४/२०१८ म.शा. राजपत्र भाग क्रमांक ०८ पान नंबर २१३ दिनांक 

ग्रामिण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यातीरिक्त अन्य 
२८फेब्रुवारी ते ०६ मार्च २०१९ रोजी कलम ११ ची अधिसुचना प्रसिध्द 

कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 
झाली त्याची दुरूस्ती खालील प्रमाणे आहे . 
जिल्हा बीड तालुका- आष्टी , गांव कडा व शिरापुर 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 
करिता 

वाचावे 

सोटा,तलवारी ,भाले ,दंडे,बंदुका, रिव्हाल्वर , सुरे ,काटया किंवा लाठया किंवा 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
स.नं. 

शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
७२ 

२-४२ ७२ 

२-४९ 
४२ ४२ 

जवळ बाळगणार नाही . 
प्रयोजन :- जमिन संपादन गाव तलाव क्र . ०३ कडा मौजे 

२. कोणताही क्षार द्रव्येपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
कडा व शिरापुर ता.आष्टी, जि.बीड . 

जवळ बाळगणार नाहि . 
दिनांक :- १८.०३.२०१९ 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे ,किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
नम्रता चाटे , 

किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
उपविभागीय अधिकारी , 

नाही किंवा वाहुन नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
पाटोदा. 

फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 

नाही . 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ (१) व ३७ ( ३) अन्वये 

४.कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुन बुजुन देखाव्याच्या 

उदयेशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 
खालील आदेश 

जाहिपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या 
ज्याव्दारे औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत. 

यांचे प्रदर्शन करणार नाही. 
१ ) दिनांक १२/११/२०१८ पासून मराठा आरक्षण संदर्भाने मराठा 
धर्मियांतर्फे धरण आंदोलनास सुरुवात करण्यात येणार असुन कायदा 

५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही ,गाणे किंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 
व्सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 
२ ) दिनांक २६/२२/२०१८ पासुन पोस्टे करमाड हददीतील शेकडा 

६. अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
यात्रा चाल असुन येथे मोठया प्रमाणात सर्व धर्मीय भाविकांची गर्दी होते . 

धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात 
३ ) औरंगाबाद जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा या मागणीकरिता येईल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य 
विविध पक्षांच्या वतीने मोर्चेनिदर्शने वगैरे कार्यक्रम आखण्यात येत आहेत . उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु 
४ ) दिनांक ०६/१२/२०१८ रोजीहिंदु समाजातर्फे विजय दिवस व 

नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे,चिन्हे ,फलक किंवा 
मुस्लिम धर्मीक काळा दिवस पाळत असल्याने तसेच बौध्द धर्मीय लोक 

इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये. त्यांचे प्रदर्शन करु 

नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी असेही आदेशीत 
चैत्यभूमी दादर मुंबई येथे जातात सदर तिन्ही कार्यक्रमात गर्दी होते . 

करीत आहे की ,संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा 
क्र .२०१८ /गृहशाखा/दंडवी/कावी/११३०.-औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा 

पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास व 
अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दुष्टीकोनाने परिस्थतीवर नियंत्रण ठेवता 

निदर्शने , धरणे,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
यावे. या साठी पोलीस अधिक्षक, ग्रमिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा 

आहे . 
औ/ का / व सु- / २०१८-३२१३ दिनांक २८/११/२०१८ अन्वये जिल्हा अंतर्गत 
जमावबंदी शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
( १) आणि ( ३ ) चे आदेश दिनांक २८/११/२०१८ वे ००.०० वाजे पासून विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम ,यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
दिनांक १२/१२/२०१८ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमीत विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
होणेस विनंती केली आहे . 

अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा,मिरवणूक मोर्चा काढणे,ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास परवानगी 
देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , आणि 


८ 


२८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार ,मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६, शके १९ ४०/ १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

९ 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो २८/११/२०१८ 

वाचा : १ ) श्री ए.आर. धामेचा अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
चे ००.०० वाजे पासून दि .१२/ १२/ २०१८ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत अंमलात 

नांदेड यांचे पत्र जा . क्र .१३१७६ / २०१८ दि .१३.११.२०१८ . सोबत विहित 
राहतील . 

नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
हा आदेश दिनांक २९ / ११/ २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 

कार्यालयीन आदेश 
पारित करण्यात आलेला आहे . 

क्र . ब -२ ( १)/८४७५/२०१८.- श्री ए.आर. धामेचा, अतिरिक्त सह 
औरंगाबाद २९ नोव्हेंबर २०१८ 

जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
उदय चौधरी 

१ ९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.११.२०१८ व ०३.११.२०१८ या 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद एकूण ( २) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ०१.११.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 

वेळेनंतर पासून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 

करण्यांत येते . ( दिवाळी सुट्टयांबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यांत 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

आला आहे .) 
वाचा :- १ ) जिल्हा न्यायालय , नांदेड आदेश क्र .८१५२/ २०१८ दि .२६.१०.२०१८ . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए.आर धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
२ ) जिल्हा न्यायालय , नांडेड आदेश क्र . ८१५३/२०१८ 

न्यायाधीश -१ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 
दि .२६.१०.२०१८ . 
कार्यालयीन आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
क्र . ब -२ ( १ )/८४६०/२०१८.- संदर्भीय आदेश क्र . १ नुसार श्री 

तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए.आर. धामेचा, अतिरिक्त 
एस.बी. हिवाळे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या कडे सह जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
सोपविण्यात आलेला श्री . एन.एस. मोमीन , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 

गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
यांचा दिनांक १३.११.२०१८ ते १८.११.२०१८ या कालावधीतील कार्यभार श्री . 

अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
एस.बी. हिवाळे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या ऐवजी 

कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड 
श्री आर.एस. करंकाळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 

यांनी पहावा. 
स्वतःच्या कामाव्यतिरिक्त पहावा . 

संदर्भीय आदेश क्र .२ नुसार श्री.एस.बी. हिवाळे , दुसरे सह दिवाणी नांदेड , १३ नोव्हेंबर २०१८ 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,नांदेड यांच्याकडे सोपविण्यांत आलेला श्रीमती 

संजय ग .मेहर , 
एस.एन.सचदेव ,मुख्य न्यायदंडधिकारी, नांदेड यांचा दिनांक १३.११.२०१८ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
ते १८.११.२०१८ या कालावधीतील कार्यभार श्री एस.बी.हिवाळे , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या ऐवजी श्री आर.एस. 

१० 
करंकाळ , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर,नांदेड यांनी स्वतःच्या कामाव्यतिरिक्त 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहावा . 

वाचा :- १ ) श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी 
२ 

न्यायाधीश, कनिष्ठ , स्तर , लोहा, नांदेड यांचे पत्र जा . क्र .२१२१ / २०१८ 
तसेच सदरील कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड व मुख्य दि .१५.११.२०१८ . सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
न्यादंडाधिकारी, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील सर्व प्रकारच्या देयकांवर हुंडीवर 

आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी रक्कम आहरित करण्यासाठी 

क्र . ब-२ ( १) /८५५७/२०१८.- श्रीमती एस.एस. अग्रवाल, दुसरे सह 
श्री.आर.एस.करंकाळ , सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याव्दारे 

दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ , स्तर , लोहा, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १३.११.२०१८ व १४.११.२०१८ 
नांदेड , १३ नोव्हेंबर , २०१८ . 

या दोन दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
एस . एस . खरात , मंजूर करण्यांत येते . 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. अग्रवाल, दुसरे सह दिवाणी 

न्यायाधीश, कनिष्ठ ,स्तर, लोहा,यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ :फाल्गुन/ चैत्र ३०-६, शके १९ ४०/ १९ ४१ 


२८१ 


कार्यालयीन आदेश 


तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ ,स्तर, लोहा, हयांना जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 
नांदेड , १३ नोव्हेंबर २०१८ 


क्र . ब-२ ( १)/ ८६१२/ २०१८ . श्री . एस.बी.कचरे, जिल्हा न्यायाधीश 
१,बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दिनांक २२.११.२०१८ व २३.११.२०१८ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण (२) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २०.११.२०१८ 
व २१.११.२०१८ आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४.११.२०१८ व २५.११.२०१८ 
या एकूण चार दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडुन , दिनांक १९ .११.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६.११.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयनी वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


संजय ग.मेहरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


११ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.बी.कचरे , जिल्हा न्यायाधीश 
१,बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.बी.कचरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ ,बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- १ ) श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ ,स्तर,किनवट , 
यांचे पत्र जा . क्र .२२४२/ २०१८ दि .१५.११.२०१८ . सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ )/८६११/२०१८.- श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ , स्तर,किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२.११.२०१८ व २३.११.२०१८ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण (२) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २०.११.२०१८ 
व २१.११.२०१८ आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४.११.२०१८ व २५.११.२०१८ या 
एकूण चार दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडुन , दिनांक १९ .११.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६.११.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

र जेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ , स्तर ,किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९-ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे.आर. पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश ,कनिष्ठ ,स्तर,किनवट , हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश -१ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश 
३ ,नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , १७ नोव्हेंबर २०१८ 


संजय.ग.मेहरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर किनवट यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी 


पहावा . 


नांदेड , १७ नोव्हेंबर २०१८ 


एस.एस.खरात 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


वाचा :- १) श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांचे पत्र क्र .२१५९ / २०१८ दि .१७.११.२०१८ . 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १)/८६८३/२०१८.- श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १९.११.२०१८ रोजीची एक 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक १८.११.२०१८ व रजेच्या पुढे 
दिनांक २०.११.२०१८ व २१.११.२०१८ या एकूण तीन दिवसांचा सुट्टयांचा 
फायदा जोडुन , दिनांक १७.११.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून 

ते दिनांक २२.११.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनो पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- १ ) श्री . एस.बी.कचरे , जिल्हा न्यायाधीश -१,बिलोली, यांचे 
पत्र क्र .१५ ९६/ २०१८ दि .१६.११.२०१८ . सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च २१-२७ , २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६ , शके १९ ४० /१९ ४१ भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९-ब खालील न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती ए.सी.पारशेट्टी , ३ 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर, लोहा हया जर वर नमूद रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग, उस्मानाबाद , 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
असत्या . 

उस्मानाबाद , १३ नोव्हेंबर २०१८ 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा यांनी पहावा . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


नांदेड , 


२२ 

नोव्हेंबर २०१८ 


१५ 


एस.एस.खरात 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः-१ ) श्रीमती ए.ए.शिंदे २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , उस्मानाबाद , 
यांचे पत्र जा.क्र .६२४१/ १८ दि .१२ नोव्हेंबर २०१८.अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः १) सौ.ए.एन.नावंदर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा, 
यांचे पत्र जा.क्र .२७५३/ २०१८ दि .१३ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यावि/(प्रशा )/८१२८/२०१८.- सौ.ए.एन.नावंदर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ , उमरगा , यांची दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा ( ०२) दोन दिवसांची अर्जीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१,मधील नियम -५० नुसार, मंजूर करण्यांत येवुन , रजे 
मागील दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१८ ते व रजेपुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०१८ 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायदयासह दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ.ए.एन.नावंदर ,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा, म्हणून काम पाहतील . 

जर सौ.ए.एन.नावंदर , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा, म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
सौ.ए.एन.नावंदर ,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा , यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . यु.पी. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर उरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद १५ नोव्हेंबर २०१८ 


क्र . काव्यावि /( प्रशा)/८०७८/२०१८.- श्रीमती ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद तथा प्रमुख 
दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांचा न्यायालयाचा दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा ( ५) पाच 
दिवसांचा कार्यभार हा श्रीमती ए.सी.पारशट्टी, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग , उस्मानाबाद , यांनी सांभाळण्याची 
सहमती विचारात घेता श्रीमती ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल 
न्यायमंडळ , उस्मानाबाद हयांची दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ ते १७ 
नोव्हेंबर २०१८ या एकूण ( ५) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१,मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यांत 
येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर हया श्रीमती ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून काम 
पाहतील . 

जर श्रीमती ए.ए.शिंदे हया सदरील रजेवर गेले नसत्या तर त्या २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः १) श्री . जे.के.जोशी,दिवणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,उस्मानाबाद , 
यांचे पत्र जा.क्र .६३४६/ २०१८ दि .१५ नोव्हेंबर २०१८.अन्वये सादर केलेल्या 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


श्रीमती ए.ए.शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी , बाल 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ :फाल्गुन/ चैत्र ३०-६ , शके १९ ४० / १९ ४१ २८३ 


करण्यांत आले होते. 


कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यावि/( प्रशा)/८१३३/२०१८.- श्री . जे.के .जोशी,दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अप्पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जीत रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१,मधील नियम -५० नुसार 
अपवादात्मक परिस्थितीमुळे विशेष बाब म्हणुन मंजूर करण्यांत येवुन , 
त्यांना दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासुन 
ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री.एम.आर.सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर,व न्यायदंडाधिकारी 
प्र.वर्ग, परंडा यांनी या कार्यालयास अर्ज सादर करुन दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ या (३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजुर करणे बाबत विनंती केलेली आहे. 


श्री.एम.आर.सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र.वर्ग, परंडा यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर , २०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर ,२०१८ 
या ( ३)तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१, मधील नियम -५० नुसार कार्योत्तर रजा या आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जे.के.जोशी , दिवाणी हे न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अप्पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद , म्हणून काम 
पाहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.आर.सोवनी, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, परंडा म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री . जे.के.जोशी, हे रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अप्पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद , म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असते . 


जर श्री.एम आर.सोवनी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , परंडा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


, 


( दोन ) 
श्री . जे.के.जोशी,दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अप्पर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद , यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १६ 
नोव्हेंबर,२०१८ रोजीचा एक दिवसाचा कार्यभार हा सौ.यु.व्ही . इंदापुरे, सह 
दिवणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अपर मुख्य न्यादंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


( दोन ) 
श्री.एम.आर.सोवनी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग,परंडा, यांच्या सदरील अर्जीत रजेचा कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री.एस.पी.राचकर ,२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, परंडा यांनी काम पाहिले. 


उस्मानाबाद १६ नोव्हेंबर २०१८ 


उस्मानाबाद १६ नोव्हेंबर २०१८ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१७ 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः१ ) जिल्हा न्यायालय , उस्मानाबाद , आदेश क्र . काव्यवि / प्रशा/ 
८०८/२०१८ दि .१३.११.२०१८ . 


पहाः- १) श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवणी न्यायाधीश, क.स्तर , उमरगा, 
यांचे पत्र जा.क्र .३३४८ / १८ दि .१५ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


२ ) श्री.एम.आर.सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर ,परंडा 
यांचे पत्र क्र . ३२११/२०१८ , दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . काव्यावि/( प्रशा)/८१३४/ २०१८ . श्री.एम आर.सोवनी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, परंडा यांची दिनांक १२.११.२०१८ पासुन ते कर्तव्यावर 
हजर होईपर्यंतची फक्त रजा जिल्हा न्यायालयाच आदेश क्र.काव्यवि / 
प्रशा/ ८००८ , दिनांक १३ .११.२०१८ अन्वये मंजुर करण्यांत येवुन रजेचे 
स्वरुप रजेचा अर्ज प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात येईल असे नमुद 


कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यावि /( प्रशा)/८१४९/२०१८.- श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सहदिवणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा , यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपर्यंतचा ( ४ ) चार 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री आय.एम.नाईकवाडी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग, उमरगा, यांनी सांभाळण्याची सहमती विचारात घेता 
श्रीमती श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग,उमरगा , यांची दिनांक १ ९ व २० नोव्हेंबर , 


२८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार ,मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६, शके १९ ४० /१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


श्री.ए.ए.शिंदे,चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद , यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री.एन.जी.गोसावी , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद १७ नोव्हेंबर २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२०१८ ( २ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) 
नियम १ ९ ८१ ,मधील नियम-५० नुसार , (रजेच्या मागील दिनांक १८ 
नोव्हेबर , २०१८ अणि रजे पुढील दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा, म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री.एम.टी.बिलाल ,रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा, म्हणून कार्यरत राहिले 
असते . 

( दोन ) 
श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडधिकारी , 
प्र.वर्ग, उमरगा , यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.आय.एम.नाईकवाडी, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
व न्यायदंडधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा , यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , १७ नोव्हेंबर २०१८ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १)जिल्हा न्यायायि आदेश क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ८०० ९ / १८ दिनांक १७ 


नोव्हेंबर , 


२०१८ . 


. 


२) श्री.डी.टी.पाटील ,दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर,वाशी यांचे प्रत्र जा.क्र . 
२९ ७७/ १८ ,दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रप्त झालेल्या विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः १) श्री.ए.ए.शिंदे,चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, उस्मानाबाद , 
यांचे पत्र जा.क्र .६३६१ / १८ दि .१७ नोव्हेंबर २०१८.अन्वये प्राप्त झालेल्या विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यावि/( प्रशा)/८१५५/२०१८.- श्री.डी.टी.पाटील,दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, वाशी यांची दिनांक १२ व १३ 
नोव्हेंबर ,२०१८ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९ ८१,मधील नियम -५० नुसार,मंजुर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डी.टी.पाटील,दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग,वाशी ,म्हणून काम पाहत आहेत . 

जर श्री.डी.टी.पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग,वाशी, म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.डी.टी.पाटील ,दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, वाशी यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री डी.आर.माळी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद १८ नोव्हेंबर २०१८ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


कार्यालयीन आदेश 


. 


क्र . काव्यावि/( प्रशा)/८१५०/२०१८.- श्री.ए.ए.शिंदे,चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद , यांची दिनांक १९ व २० नोव्हेंबर , या ( ०२ ) दोन 
दिवसांची अर्जीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम 
५० नुसार ,(रजेमागील दिनांक १८ नोव्हेंबर ,२०१८ आणि रजेपुढील दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवून ,दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


२१ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.शिंदे, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद,म्हणून काम पाहतील . 


जर श्री.ए.ए.शिंदे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद, म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः १) श्री.एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कळंब, 
यांचे पत्र जा.क्र .४२८२/ १८ दि .१५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्राप्त झालेल्या विहित 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

( सोबत - वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६, शके १९ ४० /१ ९४१ २८५ 
कार्यालयीन आदेश 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , देवणी या पदावर 
क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ८१५६/ २०१८ . – श्री . एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी 

तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग,कळंब,यांची दिनांक १५ श्री . यु.बी.काळपगार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
नोव्हेंबर, २०१८ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ या (०३) तीन दिवसांची वैद्यकीय कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५.०६.२०१८ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१,मधील ठेवण्यांत येईल . 
नियम-६१ नुसार मंजूर करण्यात येते . 

लातूर , १४ नोव्हेंबर २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब , म्हणून काम पाहतील . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


जर श्री . एम.बी.कुडते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, कळंब , म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


२३ 


( दोन ) 


श्री . एम.बी.कुडते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग,कळंब , यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एम.डी.ठोंबरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यवि/(प्रशा) / ८००७/ १८ ,दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१८ . 

२) श्री . ए.ए.शिंदे,४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 
यांची पत्र जा.क्र .६२४२/ १८ दि .१२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 

३ ) श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र .६४४८/ १८ दिनांक २६ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये सादर केलेला विहीत 
नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालिल आदेश निर्गमीत करितात 


उस्मानाबाद १७ नोव्हेंबर २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१३/ २०१८,दिनांक १५.०६.२०१८ . 


२ ) श्री . यु.बी.काळपगार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी यांची पत्र 
दि .१६.११.२०१८ व १७.११.२०१८ पर्यंतची (२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबत विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवि( प्रशा)/८३३६/१८.-श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ ते १६ नोव्हेंबर , २०१८ या ( ०५ ) पाच दिवसांची 
वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१,मधील नियम -६१ नुसार,मंजूर करण्यात येत . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ 
स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी ,, उस्मानाबाद म्हणून काम पाहात आहेत . 
जर श्री.ए.ए.शिंदे , हे जर रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर ,व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत 
संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा श्री.एन.जी.गोसावी , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २६ नोव्हेंबर , २०१८ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३७८ ९ / १८ . प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश, लातूर हया . - 
-श्री . यु.बी.काळपगार, दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर,व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
देवणी यांची दिनांक १६.११.२०१८ व १७.११.२०१८ पर्यंतची ( २) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे.तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . यु.बी.काळपगार ,हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . यु.बी.काळपगार हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 


२८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार ,मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६ , शके १९ ४० / १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२४ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १) श्री.एम.टी बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, उमरगा, 
यांचे पत्र जा.क्र .३३६४/ १८ दि .२७ नोव्हेंबर २०१८.अन्वये प्राप्त झालेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १ ) श्री.के .सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , उस्मानाबाद, यांचे पत्र जा.क्र .६५० ९ / १८ दि .२७ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


कार्यालयीन आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . काव्यावि/(प्रशा)/८३८४/२०१८.- श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा , यांचा 
न्यायालयाचा दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून ते दिनांक ०२ 
नोव्हेंबर २०१८ रोजीपर्यंतचा ( ०४ ) चार दिवसांचा कार्यभार हा श्री 
आय.एम.नाईकवाडी , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग, उमरगा , यांनी सांभाळण्याची सहमती विचारात 
घेता श्री.एम.टी बिलाल , २ रे सहदिवणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग ,उमरगा , यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१८ 
ते दिनांक ०१ डिसेंबर २०१८ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१,मधील नियम -५० नुसार, 
( रजेपुढील दिनांक ०२ डिसेंबर २०१८ या एका दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.टी.बिलाल, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा , म्हणून 
काम पाहतील . 


क्र . काव्यावि/( प्रशा)/८३८५/२०१८.- श्री.के.सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मनाबाद , यांचा 
न्यायालयाचा दिनांक २८ व २९ नोव्हेंबर , २०१८ रोजीचा ( २ ) दोन 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री व्ही.बी. घाडगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठस्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग, उस्मानाबाद , यांनी सांभाळण्याची सहमती विचारात 
घेता श्री.के.सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद , यांची दिनांक २८ व २९ नोव्हेंबर , 
२०१८ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम-५० नुसार , मंजूर करण्यांत 
येवून , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक ०३ डिसेंबर २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मनाबाद , म्हणून 
काम पाहतील . 


जर श्री.के.सी.कलाल, रजेवर गेले नसते तर ते , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद ,म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


जर श्री.एम.टी.बिलाल, रजेवर गेले नसते तर ते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग,उमरगा,म्हणून कार्यरत 
राहिले असेत . 


( दोन ) 


( दोन ) 
श्री.के.सी.कलाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद , यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.घाडगे , 
सहदिवणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद , 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग,उमरगा , यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.आय.एम.नाईकवाडी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, उमरगा , यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , २७ नोव्हेंबर २०१८ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 


उस्मानाबाद , २७नोव्हेंबर २०१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , 

MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र .५ ] गुरुवार ते बुधवार मार्च२१-२७, २०१९ : फाल्गुन / चैत्र ३०-६, शके १९ ४० / १९ ४१ [ किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद 


नुसार मी उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद असे जाहीर करतो 
की , औरंगाबाद जिल्हयातील सिल्लोड नगर परिषदेच्या दिनांक २७.२.२०१ ९ 
रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूक मध्ये खालील उमेदवार थेट 
नगराध्यक्ष म्हणुन पाच वर्ष कालावधीकरिता निवडून आलेले आहेत . 


क्रमांक - जा.क्र .२०१ ९/ नपाप्र / कावी- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ५१ अ -१ अ( ९ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा.राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र 
यांचे पत्र क्र.रानिआ/ नप -२०१ ९/ प्र.क्र .१ / का .६ दिनांक ३१.०१.२०१९ 


अ.क्र . 


नगरपालिकेचे नाव 


निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाचे नांव 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


सिल्लोड 


श्रीमती निकम राजश्री राजरत्न 


अनुसुचित जाती 


: 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : १२.३.२०१९ 


: 


( उदय चौधरी ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


औ.भाग-१ अ 


५ 


१७ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६ , शके १९ ४० / १९ ४१ 


भाग १ अ- पुरवणी 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद 


क्रमांक - जा.क्र .२०१ ९/ नपाप्र / कावी- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम १९ (९ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार व मा.राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र 
यांचे पत्र क्र.रानिआ/ नप -२०१ ९/ प्र.क्र .१/ का .६ दिनांक ३१.०१.२०१ ९ 


नुसार मी उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी औरंगाबाद असे जाहीर करतो 
की , औरंगाबाद जिल्हयातील सिल्लोड नगर परिषदेच्या दिनांक २७.२.२०१९ 
रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूक मध्ये खालील उमेदवार 
त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागातील जागेवर नगर परिषद 
सदस्य म्हणुन पाच वर्ष कालावधीकरिता निवडून आलेले आहेत . 


अ.क्र . 


निवडुन आलेल्या सदस्यांचे नांव 


प्रभाग क्र . व जागा क्र . 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणसाठी ) 
अनुसुचीत जातीसाठी ) अनुसूचीत जाती महिलासाठी 
अनुसूचित जमातीसाठी, अनुसूचीत जमाती स्त्रीयासाठी , 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलासाठी , सर्वसाधारण , सर्वसाधरण ( महिला ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ . 


डोभाळ मालताबाई रतन 


प्रभाग क्र . 


१ 


अनुसुचित जाती स्री 


जागा क्र .१ अ 


२ . 


दुधे सुनिल सुखदेव 


प्रभाग क्र .१ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .१ ब 


३ . 


सपकाळ कडुबाई विठ्ठल 


प्रभाग क्र .२ 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


जागा क्र.अ 


४ . 


बेग चांदमिा उसमान 


प्रभाग क्र .२ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .२ ब 


५ . 


मोरेल्लु रूपाली मनोज 


प्रभाग क्र .३ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग -स्त्री 


जागा क्र .३- अ 


६ . 


पवार अश्विनी किरण 


प्रभाग क्र .३ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .३ - ब 


७ . 


प्रभाग क्र .४ 


सर्वसाधारण- स्त्री 


देशमुख नाजिया परवीन मतीन 
अहमद 
शेख आसिफ नबी 


जागा क्र .४ - अ 


८ . 


प्रभाग क्र .४ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .४ - ब 


९ . 


शेख रऊफ मुसा 


प्रभाग क्र .५ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


जागा क्र .५ - अ 


१० . 


झवर सविता मनोज 


प्रभाग क्र . ५ 


सर्वसाधारण- स्त्री 


जागा क्र .५ - ब 


११ . 


अब्दुल नफिसा बेगम अब्दुल सत्तार 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग- स्त्री 


प्रभाग क्र .६ 
जागा क्र .६- अ 
प्रभाग क्र .६ 
जागा क्र .६- ब 


१२ . 


सर्वसाधारण 


शेख अब्दुल सत्तार हुसैन आजम 
हुसैन 
पाटिल सुधाकर 

पंडितराव 


१३ . 


प्रभाग क्र . ७ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


जागा क्र .७- अ 


१४ . 


शेख शबाना शेख बाबर 


प्रभाग क्र . ७ 


सर्वसाधारण- स्त्री 


जागा क्र .७- ब 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २१-२७, २०१९ : फाल्गुन/ चैत्र ३०-६, शके १९ ४० /१९ ४१ 


१ ९ 


अ.क्र 


निवडुन आलेल्या सदस्यांचे नांव 


प्रभाग क्र . व जागा क्र . 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणसाठी ) 
अनुसुचीत जातीसाठी) अनुसूचीत जाती महिलासाठी 
अनुसूचित जमातीसाठी , अनुसूचीत जमाती स्त्रीयासाठी , 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलासाठी , सर्वसाधारण , सर्वसाधरण ( महिला ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१५ . 


सहारे नंदकिशोर विठ्ठलराव 


प्रभाग क्र .८ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


जागा क्र .८ - अ 


१६ . 


गौर कल्याणी राजेंद्र 


प्रभाग क्र .८ 


सर्वसाधारण - स्त्री 


जागा क्र .८ - ब 


१७ . 


आरके जितेंद्र शेषराव 


प्रभाग क्र.९ 


अनुसूचित जाती 


जागा क्र.९ - अ 


१८ . 


शेख महेजबीन अकील 


प्रभाग क्र.९ 


सर्वसाधारण- स्त्री 


जागा क्र.९ - ब 


१ ९ . 


सय्यद समिनाबी अनिस 


प्रभाग क्र . १० 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग- स्त्री 


जागा क्र .१० - अ 


२० . 


अब्दुल समीर 

अब्दुल सत्तार 


प्रभाग क्र . १० 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .१० - ब 


२१ . 


पठाण शकीलाबी मोईनखान 


प्रभाग क्र . ११ 


सर्वसाधारण -स्त्री 


जागा क्र .११- अ 


२२ . 


पठाण जुम्मा खान गुलशेर खान 


प्रभाग क्र .११ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .११- ब 


२३ . 


पठाण नसीम बी शेर खा 


प्रभाग क्र . १२ 


सर्वसाधारण - स्त्री 


जागा क्र .१२- अ 


२४ . 


पठाण रईसखा शेरखाँ 


प्रभाग क्र . १२ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .१२- ब 


२५ . 


बनसोड शंकुतला दामोधर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग- स्त्री 


प्रभाग क्र . १३ 
जागा क्र .१३- अ 


| २६ . 


शेख मोहसिन अब्दुल रहीम 


प्रभाग क्र . १३ 


सर्वसाधारण 


जागा क्र .१३- ब 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : १२.३.२०१ ९ 


( उदय चौधरी ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431005 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 

MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


